१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत कार्यरत 
न्यायालयांचे नुतनीकरण 

(Redesigning of Existing Courts) 

जिल्हा व सत्र न्यायालय वर्धा यांच्या 
नियंत्रणाखालील हिंगणघाट, जिल्हा वर्धा 
येथील न्यायालयीन इमारतीच्या दुरुस्तीस / 
नुतनीकरणास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१७५(२)/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २६ जुले, २०१८ 


वाचा- 
१ झासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक : चौविआ १२१६/प्र.क्र.१०७/१६/का-९, 
दिनांक १० नोव्हेंबर, २०१६ 
2 area निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः चौविआ १२१६/प्र.क्र.१०/का.नऊ, 
दिनांक १२ जानेवारी, २०१८ 
३ प्रबंधक (निरीक्षणे २) यांचे पत्र क्रमांक BW) ६०४९ of २०१०/२४२८, दिनांक ०१.०९.२०१६ 


प्रस्तावना- 

१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या "न्याय व्यवस्थेचे सक्षमीकरण" (Strengthening 
the Justice Sector) या प्रयोजनासाठी सन २०१५-२०१६ ते २०१९-२०२० या ५ वर्षांच्या 
कालावधीकरीता महाराष्ट्र राज्यासाठी रुपये १०१४ कोटी इतका निधि नमूद केलेला आहे. १४ व्या 
केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत कार्यरत न्यायालयांचे नुतनीकरण या घटकासाठी ५ वर्षांच्या कालावधीकरीता 
रुपये २२८ कोटी इतका निधी दर्शविलेला आहे. या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींची कार्यक्षम 
अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ९ मार्च, २०१६ रोजी उच्चस्तरीय संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात 
आलेली आहे. या समितीच्या दिनांक २८.०३.२०१६ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये मा.उच्च न्यायालयाकडून 
प्राप्त झालेल्या कृती आराखड्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. दिनांक ०८.१२.२०१७ रोजीच्या 
उच्चस्तरीय संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या रुपये ५० लक्ष मर्यादेच्या 
पुढील एकूण ९१ इमारतींच्या दुरुस्तीच्या नुतनीकरणाच्या कामांना संदर्भाधीन दिनांक १२ जानेवारी, 
२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मा.मुख्यमंत्री महोदय यांच्या मान्यतेने प्रशासकीय मान्यता देण्याचे 
अधिकार प्रशासकीय विभाग म्हणून अटींच्या अधीन राहून विधि व न्याय विभागास देण्यात आले आहेत. 
जिल्हा व सत्र न्यायालय वर्धा यांच्या नियंत्रणाखालील हिंगणघाट, जिल्हा वर्धा येथील न्यायालयीन 
इमारतीच्या नुतनीकरणाचे सन २०१५-१६ च्या दरसूचीवरील प्रस्ताव उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ३ येथे नमूद 
पत्रान्वये मा.उच्च न्यायाळय मुंबई यांचेकडून शासनास प्राप्त झाळे आहेत. सदर अंदाजपत्रक 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१७५(२)/का.१२ 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित उप विभागीय अभियंता यांनी तयार केले असून संबंधित 
कार्यकारी अभियंता तसेच, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश वर्धा यांनी साक्षांकीत केले आहे. उच्चस्तरीय 
संनियंत्रण समितीने दिनांक ०८.१२.२०१७ रोजीच्या बैठकीत सदर प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. त्या 
अनुषंगाने जिल्हा व सत्र न्यायालय वर्धा यांच्या नियंत्रणाखाळील हिंगणघाट, जिल्हा वर्धा येथील 
न्यायालयीन इमारतींच्या १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत नुतनीकरणाच्या कामांस प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील न्यायालयांचे नुतनीकरण (Redesigning of 
Existing Courts) Uf कामांच्या मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचेकडून प्राप्त झालेल्या; जिल्हा व सत्र 
न्यायालय वर्धा यांच्या नियंत्रणाखालील हिंगणघाट, जिल्हा वर्धा येथील न्यायालयीन इमारतीच्या 
नुतनीकरणासाठी रुपये ५७,२३,८५२/- (अक्षरी रुपये सत्तावन्न लक्ष तेवीस हजार आठरे बावन्न फक्त) 
इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे 
आहे: 


न्यायालयीन इमारत हिंगणघाट, जिल्हा वर्धा 


अ.क्र. १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्रस्तावित कामे कामाचा अंदाजित 
खर्च 
1 Establishing Vulnerable Witness Deposition Centres 92,32, 22¢ 
2 Making witness box adaptable to wheel chairs & 94,336 
3 To make arrangement that the accused and vulnerable witness shall 482,938 
not come face to face at any point of time. 
4| Constructing a closed cubicle for accused having one way glass ६,२०, ६७३ 
5 Ramp Facility 8,294,000 
16 Adaption of toilets for wheel chair users १,९६,४०० 
7| Brialle symbol and auditory signals in elevators and toilets ५०,००० 
18 Barrier free courts and court rooms for person with disabilities १,९६,४०० 
शिक Sanitation Facilities 9,00,000 
1} Electrification Charges L.S. 94,000 
एकूण ४8७,६९,८७६ 
Add 4% for Contengencies charges १,९०,७९५ 
Add 10% Escalation ४,७६,९८८ 
Add 6% Service Tax 206.993 
एकूण ५७,२३,८५२ 
अक्षरी रुपये सत्तावन्न लक्ष तेवीस हजार आठडो बावन्न फक्त 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१७५(२)/का.१२ 


२. जिल्हा व सत्र न्यायालय वर्धा यांच्या नियंत्रणाखालील हिंगणघाट, जिल्हा वर्धा येथील 
न्यायालयीन इमारतींच्या नुतनीकरणाचा खर्च "मागणी क्रमांक जे-१, २०१४ न्यायदान, (००) न्यायदान, 
१०२- उच्च न्यायालये, (११) कार्यरत न्यायालयांचे नविनीकरण, (११)(०१) कार्यरत न्यायालयाचे 
नविनीकरण (२०१४ ०५४८)” या लेखाशीर्षाखाली मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर कामाची निविदा मागविण्यापूर्वी मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांनी निश्चित केलेला कृती 
आराखडा व Dedicated Cell ने निश्चित केलेल्या कामांमधीळच उपरोक्त कामे असल्याची खातरजमा 
करण्याची जबाबदारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश वर्धा यांची राहील. प्रचलित कार्यपद्धतीचा अवलंब 
करुन ई-निविदा प्रक्रीया सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून राबविण्यात यावी व या प्रशासकीय 
मान्यतेच्या अनुषंगाने इतर अनुषंगिक कार्यवाही पूर्ण करावी. 


४. हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौ.सं.क्र.३२७/२०१६/इमा-२, दिनांक 
२७.१०.२०१६अन्वये व त्या विभागाच्या सहमतीने तसेच, शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग दिनांक 
१२.०१.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या अधीन राहून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥१0/9$9॥[॥9.90९.) या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७२६१२२५१४२५१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Bhagyashree Rajendra Bhaidkar 
B h a g y as h ree ment Of Maharashtra, ou=Law 
९ , postalCode=400032, 
tra, 
H 2.5. = 17 84946; 3ceb7579bb2b56247e927c0 

Raj e n d fa 39bbdf028022a8b9ce837a7¢854bb, 

serialNumber=fb84fefefe4ee2 19c1bc35b35201c14ea 

. b0903e8194a741 3a74eed93f32afdb0, 

B h al d ka r cn=Bhagyashree Rajendra Bhaidkar 

Date: 2018.07.26 12:26:47 +05'30" 

(भाग्यश्री भाईडकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परीषद / विधान सभा 

४. प्रबंधक (निरीक्षणे १), मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 
५. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, वर्धा, 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता-१/२), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१७५(२)/का.१२ 


९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई, 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी वर्धा, 

११.उप जिल्हा कोषागार अधिकारी वर्धा, 

१२. विधि व न्याय विभाग (का.९/२३), मंत्रालय, मुंबई 

१३. निवडनस्ती (का.१२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


